नायब तहसिलदार पदावर पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करणेबाबत (अमरावती विभाग) 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९(आ)/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४. 
वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग शासन आदेश क्रमांक पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ दि.३१.१०.२०२३ 


शासन Sea: 

अमरावती विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वाचा येथील 
शासन आदेशान्वये नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. तथापि, खालील स्तंभ क्र. ३ येथील ठिकाणी पद रिक्‍त नसल्याने वाचा येथील 
आदेशातील खालील अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेत अंशतः बदल करुन त्यांची सुधारीत पदस्थापना 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र । कर्मचाऱ्याचे नांव पदोन्नतीने पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 
(आदेशा दि.३१.१०.२०२३) पदस्थापना 
| १_| २ ३ 181 


| श्री. पी.जी.गुल्हाने | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
कार्यालय चांदूरबाजार, जि.अमरावती | कार्यालय आर्णी, जि.यवतमाळ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांला वाचा येथील आदेशातील खालील अटी लागु राहतील:- 

१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 

२) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९(आ)/ई-९ 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 
Pasties सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी दक्षता घ्यावी. 
सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ 
पदोन्नती असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या 
काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरीळ उमेदवार परत 
आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती 
तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 

सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त झालेल्या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्त, अमरावती यांनी घ्यावी. 

नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी 
पदस्थापनेनंतर प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 

ate अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०)सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून संबंधित 


११) 


अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 
तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 
याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९(आओ)/ई-९ 


३. सदर आदेशान्वये अंशत: बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या पदावर संबंधित अधिकाऱ्याने तात्काळ 
रूजू व्हावे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११५१४४६८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


S A N J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92 
RA G H U N AT H d749629970f349fc6ed260, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C5917E56B0DA5 16AB259D846D516CB058 
ADCESE9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY 
B A N KA R RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2024.01.29 11:50:41 +05'30' 
(संजय र. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, अमरावती/यवतमाळ. 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/यवतमाळ. 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत). 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


